संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अंतर्गत 
वर्ग ३ व वर्ग ४ काल्पनिक पदे निर्माण करुन 
बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्याबाबत - शुद्धिपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण ११११/प्र.क्र.१०२/१९/व्यशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२१ 


१) कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ११११/ 
प्र.क्र.१०२/१९/ व्यशि-४, दिनांक ०३.०६.२०२१ 
२) संचालक, व्यवसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.२/आस्था-४/(प्र.क्र.६३-१८)/२०२१/५९४, दि.१४.०७.२०२१ 
शासन शुद्धिपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ “उपरोक्त पदांवर येणारा “खर्च मागणी 
WH .ZA-02, २२३०-कामगार व सेवायोजन, (०२) कारागिरांचे तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण, (02)(09) 
कारागिरांचे तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण (अनिवार्य, २२३० ए ०३१, कंत्राटी सेवा (१०” या 
उद्दिष्टाखाली, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.” 

ऐवजी 

उपरोक्त पदांवर येणारा खर्च (१) “मागणी क्र.झेड ए-०२, २२०३-तंत्र शिक्षण, १०८, (०१) (०१) व्यवसाय 
शिक्षण परिक्षा मंडळ (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ) (१०) कंत्राटी सेवा (२२०३३३५३)” व 
(२)“मागणी क्र.झेड ए-०२, २२०३-तंत्र शिक्षण ००१, संचालन व प्रशासन (०१) संचालक व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण, (०१) (०१) संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण (अनिवार्य) (१०) कंत्राटी सेवा (२२०३३३७१” या 
उद्दिष्टाखाली, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.” असे वाचण्यात 
यावे. 

सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१२१२१००३५७०३ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 
D S DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
r Uu Va r al a postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cdf8435b141 13ef43d22f63f448b2db41 
S i d d h a rt h Kh ara t 09f1aa98eda5f3b78841f6bc40a437b, cn=Dr 
Suvarna Siddharth Kharat 


(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण ११११/प्र.क्र.१०२/१९/व्यशि-४ 


२. मा.राज्यमंत्री, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, यांचे खासगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय 
९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
99. निवडनस्ती (व्यशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


